प्रशासकीय मान्यता- 


नांदेड येथे नवीन जिल्हा न्यायालयीन 
इमारत बांधण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीसीबी-११२०/प्र.क्र.१६/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०३ मार्च, २०२०. 


पहा :- १) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२),मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यू ६०७६/१९६१(२८)/३४४, दि. १७.०२.२०२० 
२ जिल्हा व सत्र न्यायालय, नांदेड यांचे जा.क्र.आयएनएसपी/२२५७/२०२०, 
दि. १३.०२.२०२० चे पत्र. 
प्रस्तावना-: 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये, नांदेड येथे ३३ कोर्ट हॉल असलेली नवीन जिल्हा 
न्यायालयीन इमारत (बेसमेंट + तळमजला + ५ मजले) व विश्रामगृह इमारत (तळमजला + २ मजले) 
बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात आला 
होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नांदेड येथे नवीन जिल्हा न्यायालयीन इमारत (बेसमेंट + तळमजला + ५ मजले) 
बांधण्याकरिता रु.१,५२,१७,८२,०००/- (रुपये एक अब्ज बाव्वन कोटी सतरा लाख ब्याऐंशी हजार 
फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन 
निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(अ) 


ऐ क 


२ | पाणी पुरवठा मळ:निस्सारण (बांधकाम खर्चाच्या ५ ४,०९,४८,१८०/- 
३ | विद्युतीकरण 
अंतर्गत विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या ५%) ४,०९,४८,१८०/- 
बाहय विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या ६%) 
अग्निशामक यंत्रणा २५,००,०००/- 


एकूण (31) १ »०६, १०, ६७,०४६/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.१६/का-१३ 


(१ कंपाऊंड वॉल व गेट ५६,००,०००/- 
(२ अंतर्गत रस्ते 
isan 


४) वाहतूक व्यवस्था १५,००,०००/- 


aa i 


सी.सी ड्रेन वसी.डी. वर्क १०,००,०००/- 


एकूण (9) १ 399 ,00,000/- 


4o,00,000/- 


(9) 
2) वॉटर मेन स्टोरेज, पंपहाऊस व बोअर वेल 


tes 


( 
(4) बाह्य स्वच्छता गृह 
( 


६) एबी रुम, एरीया लायटींग, पंप, जनरेटर 


(७) सी.सी. टी.व्ही 
एकूण (क) 
एकूण प्रकल्प खर्च (ओ)-(बो-(क) 


इतर तरतूदी 

आकस्मिक खर्च (बांधकाम खर्चाच्या ४ 

ग्रीन बिल्डींग कन्सेप्ट( बांधकाम खर्चाच्या 4% 

वस्तू व सेवा कर (प्रकल्प खर्चाच्या १२%) 

भाववाढ (प्रकल्प खर्चाच्या ७.५०%) 
ae re 
1 


एकूण प्रकल्प खर्च (ओ--(बो--(क)--(ड) 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.१६/का-१३ 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


डी नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


फ) अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही. 

ग) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर 
कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नये. 

ह) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा 
झाल्यास, याबाबत लेखी आदेश प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पद्धतीने सदर 
कामांना मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर 
जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम- कार्यक्रमांतर्गत- (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- 
राज्य हिस्सा), (03) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३- मोठी बांधकामे (४०५९ ०६७२) व (२१) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम),५३-मोठी बांधकामे (४०५९ 
१२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास 
सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : ४९/२०२०/इमा-२, 
दिनांक २८.०२.२०२०, नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक : २५२/१४४३, दिनांक 
२८.०२.२०२०, मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समितीच्या दिनांक २०.०२.२०२० रोजी 
झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/का-१३, विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.१६/का-१३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०३१२५३१६६११२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc WwW A) -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Uday Balkrishna पा. 
Shukla Senet amen 
(उदयबा. शुक्‍ल) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 


Uday Balkrishna Shukla 
nment Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 


. मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा AERTS विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
. मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 

. मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक. 

. मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२) अपिल शाखा, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 


७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 
९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 


Go 


oan अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. (मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


सहायक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, नांदेड. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, 
नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२.. 


१७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


१८. 
१९, 


कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


